दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे, मुंबई येथे 
गु.नों.क्र.२४/२०१० मधून उद्भवणा-या सत्र व उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल प्रकरणांमध्ये शासनातर्फ 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड. श्रीमती रोहिणी सॅलियन यांना व्यावसायिक 
फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०११/४२८/प्र.क्र.९५/पोल-९० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०११. 


संदर्भ :: शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०११ /ए.एस./डी-चौदा, 

दिनांक १९.०५७.२०९११. 
शासन निर्णय :- दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे, मुंबई येथे गु.नों.क्र.२४/२०१० कलम ४९९, 
४२०,४६५, ४६७, ४६८, ४७१ सह कलम ११५, १२० (ब) भा. दं. वि., सह कलम - ३, २५, ७ भा. ह. 
का., सह कलम १५, १६, १८, १८ (ब) व २० बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) १९६७, सुधारीत २००८ 
मधून उद्भवणा-या सत्र व उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने काम 
पाहण्यासाठी अँड.श्रीमती रोहिणी सॅलियन यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक 


20.45.2029 च्या अधिसूचनेन्वये विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


2. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्रीमती रोहिणी सॅलियन यांना प्रतिदिन परिणामकारक 


सुनावणी फी रु. १०,०००/- प्रमाणे अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज़ेय 


असणार नाही. 


3. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत न्यायालयाच्या अभिलेख्यांवरून संबंधीत 
प्रकरणाच्या पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी नाही अशा पर्यवेक्षीय अधिका-याकडून प्रमाणित करुन 


घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


द्र. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १९०१, 
गुन्हा अन्वेषण व दक्षता (००) (०५) दहशतवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) - २८ त्याव बक 
गवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 


विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


षु. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनोपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ४६६/११/व्यय-७, दिनांक 


४.८.२०११९ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गीमत करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून 


त्याचा संगणक संकेतांक २०११०८१६१११७०३००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


hy eoee fle CCF 


f 
ह 


( वि. वि. दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, नागपाडा, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र्‌ १, मुंबई. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
अँड.श्रीमती रोहिणी सॅलियन, १९ शैला महल, पहिली पास्ता लेन, कुलाबा,मुंबई. 
निवड नस्ती (पोल-१०). 


